RNI No. MAHBIL/2009/35529 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७, अंक ४] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ९८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२९ [पृष्ठे ९२७ किंमत : रुपये ९४.०० 














प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI 


Order 


No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2021-01.— Whereas, | consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. | Ravindra 
Sengaonkar, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me 
under sub-section (7), (2) and (3) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 
1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the 
period from 00-01 hours of 14th January 2021 to 24-00 hrs. of 28th January 2021. 


1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or 
lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for 
such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for 
carriage of such arms from the competent authority. 


(b) The carrying of any corrosive substance or explosive. 


(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of 
casting or impelling missiles. 


(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music. 


(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, 
exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the 
opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or 
morality or undermine the security of or tend to over-throw the state. 


2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive 
substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government. 


3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. 
The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc, employed 
on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 1/2 feet. 


(१) 
भाग एक (को.बि.पु.)--१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned. 
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced. 


(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order 
may be imposed, as if this order had not expired. 


5. | further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police 
Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same 
through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through 
media. 


Given under my hand and Seal this 11th January, 2021. 


RAVINDRA SENGAONKAR, 
Commissioner of Police, 
Railways, Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ३ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP/XI(6) NYLON MANJA/(1)2021.— WHEREAS it is observed every year that during the kite 
flying festival, injury is caused to people and birds on account of pucca thread made out of plastic or 
similar such synthetic material commonly known as Nylon Manja, these injuries many a times turn out to 
be fatal causing death of people and birds, and itis therefore desirable to protect people and birds from the 
fatal effects of the kite flying thread made out of nylon or plastic or synthetic thread ; 


2. AND WHEREAS, all these cut threads along with the kites remain on the land and because of the 
very long life of the plastic materials which are non-biodegradable in nature, they can cause damage to the 
ecology once they touch the soil strata, these threads continue to cause problems such as blockage of 
sewers, drainage lines, natural water ways such as rivers, streams, adverse effects on soil and waterways 
and cattle population caused by cutting or falling of such threads, suffocation of cows and other animals 
who ingest food items along with such nylon/plastic materials, and thus the impact of such plastic materials 
used for making threads is many and varied ; 


3. AND WHEREAS, extensive use of such synthetic thread which are non bio-degradable, often 
result in flash over on the power lines and substations, which may cause power interruptions to consumers, 
straining and damaging of electrical assets, cause accidents, injuries to wildlife and loss of life, damage to 
environment and therefore it is necessary to prevent use of such nylon threads for kite flying ; 


4. AND WHEREAS, it is desirable to protect birds which are getting extinct day by day and classified 
as rare and endangered species. AND WHEREAS, in the “MAKAR SANKRANTI’ kite festival, kite flying 
takes place in large scale all over Mumbai ; 


5. NOW THEREFORE, |, Chaitanya. S., Dy. Commissioner of Police, (Operations). Greater Mumbai 
and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/s 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 
(Act Il of 1974), do hereby order, for the period of 30 days i.e. 14th January 2021 to 12th February 2021, a 
ban on the use, sale and storage of the pucca threads commonly known as Nylon Manja made of the 
plastic or any such synthetic material which is likely to cause grievous injury to the birds as well as to 
human beings especially during the festivals where kite flying is played, in the jurisdiction of Brihan Mumbai 
Police Commissionerate. 


6. This order shall remain in force with effect from 00-01 hrs. of 14th January 2021 till 24-00 hrs of 
12th February 2021 unless withdrawn earlier. 


7. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian Penal 
Code, 1860. 


8. As the notice cannot be served individually to all concerned the order is hereby passed ex-parte. 
It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Board 
of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices and by affixing copies at 
Tehsil and Ward offices. 


Given under my hand and seal this the 7th day of the January 2021. 


CHAITANYA. S., 
Dy. Commissioner of Police (Operations), 
and Executive Magistrate, Greater Mumbai. 


भाग एक (को.बि.पु.)--१अ 


¥ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP/X1(6)/144/(Prohibitory Order)/01/2021.— Whereas, it is observed that, in the jurisdiction of 
Brihan Mumbai Police Commissionerate, incidents of crime occur in public places as well as in the 
vicinity of private establishments, posing a threat to the safety of citizens, and thereby, disturbing peace 
and tranquillity, and the Police is tasked with the responsibility to prevent. investigate and detect crime, 
and also to collect scientific evidence to bring perpetrators to justice. 


And, whereas, in the past, Closed Circuit Television (CCTV) camera systems have helped Police to 
investigate and detect crime, and also to gather scientific evidence in the form of CCTV footage resulting 
in the conviction of perpetrators in courts of law ; 


And, whereas, installation of CCTV systems will help in building confidence and a sense of security 
among the citizens, and also deter perpetrators from committing crime as their acts will be recorded ; 


And, whereas, it is observed that not all private establishments have CCTV systems installed in 
their premises ; 


And, whereas, itis observed that in cases where private establishments have CCTV systems installed, 
the direction and field of view of the cameras are such that the area outside the establishment is not 
covered the camera quality is inadequate, the recording capacity is inadequate or non-existent, resulting 
in incidents of crime not being captured and recorded ; 


And, whereas, the following places are referred to as “private establishments’ for the purposes of 
this order : 


1. Banks, 

. ATMs, 

. Financial Institutions, 
. Jewellery Shops, 

. Hotels, 

. Guest Houses, 

. Restaurants, 


On Oa FW DY 


. Bars and Pubs, 

9. Wine and Beer Shops, 

10. Residential Towers, 

11. Office Buildings, 

12. New and upcoming Residential Towers/Office Buildings, 
13. Petrol Pumps, 

14. Shopping Complexes, 

15. Shopping Malls, 

16. Super Markets, 

17. Gyms, 

18. Sports Grounds, Stadia, Complexes, 

19. Cinema Halls and Complexes, 

20. Educational Institutions 

21. Places of Worship, 

22. Hospitals, 

23. Trusts/Organizations responsible for safety and maintenance of Statues. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ & 


Now, therefore, |, Chaitanya. S., Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate, 
Brihan Mumbai Police Commissionerate, in the exercise of the powers conferred upon me under Section 
144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act Il of 1974), do hereby order that all private establishments, 
as defined above, shall : 


1. Install CCTV system in their premises, with cameras of such number, direction and field of 
view that an area of upto 50 metres from the boundary of the premises is recorded, 


2. Ensure that the CCTV system so installed is in working condition at all times, 


3. Install CCTV system of good quality with recording capacity of atleast 15 days, with features 
to playback the recording and also to take a copy of the same, 


4. Provide the recorded CCTV footage to the Police whenever demanded, 


5. Inform the Station House Officer (SHO) of their nearest police station in case any suspicious 
movement or activity is observed in the CCTV system. 


This order shall come into force with effect from 9th January 2021 to 9th March 2021 and shall 
remain in force for period of 60 days (both days inclusive), unless withdrawn earlier, and subject to further 
extension or modification. 


Any contravention of this order shall invite legal action under Section 188 of the Indian Penal Code 
1860. 


As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It 
shall be published for the information of the public through the Press and by affixing copies on the notice 
board of all Police Stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Tehsil and Municipal Ward offices. 


Given under my hand and seal this on 7th day of the January, 2021 at Mumbai. 


CHAITANYA. S., 
Dy. Commissioner of Police (Operations), 
and Executive Magistrate, Greater Mumbai. 


& महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक पतसंस्था/स. आ-५/का.क.१५६/दत्त दिंगबर को/२०२०/१८८६.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा बापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे दत्त 
दिगंबर को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नाबापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ ब कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या बसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज बसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) ब नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून ब तिची विक्री करून रकमा 
बसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालाबधीकरिता प्रदान 
करीत आहे. 

















अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१ श्री. सचिन चंद्रकांत निकम व्यवस्थापक बिशेष बसुली ब विक्री अधिकारी संस्थेच्या 
कार्यश्रेत्रापुरते 
अटी.-- 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ ब नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार 
कर्ज बसुलीची कार्यबाही करावी. कर्ज बसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी ब परिपत्रकोय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 








२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ ब ९८ अन्वये प्राप्त बसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ ब ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र बिभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 





४. अधिकार प्रदान केलेल्या बसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंबा सेबानिवृत्ती झाल्यास किंबा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंबा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 





५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत बसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंबा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील ब भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकोर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये बसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा बापर करता येणार नाही. 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्‍त ” आणि किंबा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथबा तत्सम शब्दांचा बापर करता येणार नाही. त्या ऐबजी बसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नाबापुढे “ बसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था 
अधिनियम, १९६० ब नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

८. बसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी बापर करण्यात येणाऱ्या बाहनाबर “ दत्त दिगंबर को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई ” असा फलक 
लाबता येऊ शकेल. 

९. बसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यबाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका बा अन्य बँका 


यांचेकडे परस्पर बेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेबर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेबरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ ७ 





१०. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून बसुली दाखल्यानुसार बसूलपात्र रक्‍कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार 
आयुक्‍त ब निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्‍चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (१०51 
० 1700688) दराने बसूल कराबयाची रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्‍कम थकबाकीदारांकडून बसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची 
आकारणी ब विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेबाबयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्याबयाची 
आहे. 











११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास बसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्याबी. 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
कराबा. 





१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यबस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये बसुली अधिकारी निहाय बसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 


डॉ. पी. एल. खंडागळे, 
पुणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२०. महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


6 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
आदेश 


क्र. पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/दत्तगुरू को/२०२०/१८८७.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
दत्तगुरू को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ ब कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या बसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजाबणी/कर्जबसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) ब नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून ब तिची विक्री करून रकमा 
बसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१९ मार्च २०२३ या कालाबधीकरिता प्रदान 
करीत आहे. 














अ. क्र. अधिकार प्रदान कराबयाचे अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१ श्री. अमित बिलास माने व्यवस्थापक बिशेष बसुली ब विक्री अधिकारी संस्थेच्या 
कार्यक्षेत्रापुरते 





अटी.-- १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनूसार कर्ज बसुलीची कार्यबाही कराबी. कर्ज बसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी ब परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 





२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ ब ९८ अन्वये प्राप्त बसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 


३. वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ ब ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र बिभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 





४. अधिकार प्रदान केलेल्या बसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंबा सेबा निवृत्ती झाल्यास किंबा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंबा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद होतील. 





५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत बसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंबा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील ब भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये बसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा बापर करता येणार नाही. 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्‍त ” आणि किंबा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथबा तत्सम शब्दांचा बापर करता येणार नाही. त्या ऐबजी बसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नाबापुढे “ बसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था 
अधिनियम, १९६० ब नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 


८. बसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी बापर करण्यात येणाऱ्या बाहनाबर “ दत्तगुरू को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई ” असा फलक 
लाबता येऊ शकेल. 


९. बसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यबाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका बा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर बेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेबर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेबरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ ९ 





१०. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून बसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्‍कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार 
आयुक्‍त ब निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्‍चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (१०81 
० ७0०658) दराने बसूल करावयाची रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्‍कम थकबाकोदारांकडून बसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची 
आकारणी ब ननिनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवाबयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे. 











११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१९ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास बसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्याबी. 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
कराबा. 





१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यबस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये बसुली अधिकारी निहाय बसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 


डॉ. पी. एल. खंडागळे, 
पुणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२०. महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


भाग एक (को.नि.पु.)--२ 


Ro महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
आदेश 


क्र. पतसंस्था/स.आ-५/का.क. १५६/मच्छिमार को/२०२०/१८८८.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (९१) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा बापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मच्छिमार को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नाबापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ ब कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या बसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजाबणी/कर्जबसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) ब नियम १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून ब तिची विक्री करून रकमा 
बसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१९ मार्च २०२३ या कालाबधीकरिता प्रदान 
करीत आहे. 














अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१ श्री. मनोहर जयराम गुरव बसुली अधिकारी बिशेष बसुली ब विक्री अधिकारी संस्थेच्या 
कार्यक्षेत्रापुरते 





अटी.-- १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ब नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनूसार कर्ज बसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जबसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी ब परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 





२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ ब ९८ अन्वये प्राप्त बसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 


३. वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या निहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ ब ५ प्रमाणे कर्जबसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर कराबी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र बिभाग, दोन विभाग अथबा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 





४. अधिकार प्रदान केलेल्या बसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंबा सेबा निवृत्ती झाल्यास किंबा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंबा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद होतील. 





५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत बसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंबा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील ब भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये बसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा बापर करता येणार नाही. 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्‍त ” आणि किंबा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथबा तत्सम शब्दांचा बापर करता येणार नाही. त्या ऐबजी बसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नाबापुढे “ बसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था 
अधिनियम, १९६० ब नियम १९६१ चे नियम १०७ sad)” असे लिहावे. 


८. बसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी बापर करण्यात येणाऱ्या बाहनाबर “ मच्छिमार को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि.,मुंबई ” असा फलक 
लाबता येऊ शकेल. 


९. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यबाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका बा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर बेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेबर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जबसूल करण्याची कार्यबाही करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ Rg 





१०. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून बसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्‍कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार 
आयुक्‍त ब निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्‍चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (०81 
० ७0०९88) दराने बसूल कराबयाची रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकोदारांकडून बसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची 
आकारणी ब ननिनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवाबयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे. 











११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१९ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास बसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्याबी. 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
कराबा. 





१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यबस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये बसुली अधिकारी निहाय बसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 


डॉ. पी. एल. खंडागळे, 
पुणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२०. महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


भाग एक (को.बि.पु.)--२अ 


RR महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ 


जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांजकडून 
अधिसूचना 


भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१९३. 


क्रमांक जि/भूसं/मु.श/प्र.क्र.४/एलएक्यू/एसआर/२०२० भूकर क्र. ४९६ धाराबी विभाग.-- भूमिसंपादन, पुनर्वसन ब पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा निर्देश “ भूसंपादन कायदा ” असा करण्यात 
आला आहे.) याच्या कलम ३ च्या BS (SF) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा बापर करून काढण्यात आलेली शासकोय 
अधिसूचना, महसूल ब बन विभाग क्र. संकोर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक-१९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे कौ, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्बजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल; 








२. ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या मुंबई शहर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला रेल्वे 
प्रवासी वाहतुकीसाठी (५ वी ब ६ बी लाईन) या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे बाटते आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) 
च्या तरतुदीन्बये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


३. ज्याअर्थी, सदर भूसंपादन प्रस्तावातील मिळकत ही उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पायाभूत सुविधासाठी संपादन करण्यात येत असल्याने 
सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मधील कलम १० (क) अन्बये भूसंपादन कायद्यामधील प्रकरण क्रमांक २ ब 
३ मधील (कलम ४ ते १० मधील) तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे ; 


४. ज्याअर्थी, केंद्र ब राज्य शासनाचा संयुक्‍त उपक्रम अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या महाराष्ट्र नागरी बाहतूक प्रकल्प (१॥[]॥१०-॥1) 
मध्ये मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला ५ बी ब ६ बी लाईनकरिता संचालक. रेल्वे मंत्रालय, (रेल्वे बोर्ड) यांचेकडील शासन पत्र क्र. २०१३/७॥०./ 
83/५/४, दिनांक ११९ सप्टेंबर २०१४ अन्वये मान्यता दिली आहे ; 





५. ज्याअर्थी, उप मुख्य अभियंता, मध्य रेल्वे मुंबई यांचेकडील पत्र क्र. 1)1१/॥)॥१(५/501 & 601 1125/089)11'-(01.9/,त, 
दिनांक २९ डिसेबर २०२० अन्वये कळविल्यानुसार मध्य रेल्वेकरेता आवश्यक असणारे पुनर्वसनाचे काम मुंबई महानगर प्रदेश बिकास प्राधिकरणाच्या 
सल्ल्यानुसार मुंबई रेल्वे बिकास महामंडळ, हाताळत आहे व या भूसंपादनामुळे आबश्यक SOM Tat @ R&R Policy धोरण करारनाम्यानुसार 
मुंबई महानगर प्रदेश बिकास प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार आहे. मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्पाकरिता पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याचे धोरण 
गृहनिर्माण ब विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, दिनांक १२ मार्च १९९७ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आले असून दिनांक १२ डिसेंबर २००० रोजी धोरण 
दुरुस्त करण्यात आले आहे. सदर धोरणाची प्रत (१) उप मुख्य अभियंता, सी/डीआर, मध्य रेल्बे, मुंबई, (२) उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मुंबई 
शहर (३) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, (समाज विकास कक्ष) यांच्या कार्यालयात अवलोकनासाठी उपलब्ध आहे ; 














६. आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा यांची खात्री 
झाली आहे. 


७. त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यबाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथबा तिच्या भागाचा कोणताही व्यबहार करणार नाही किंबा उक्त जमिनीबर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथबा 
तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्‍त तरतुदीच्या 
प्रवर्तनातून सूट देता येईल; परंतु आणखी असे कौ, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही 
हानीची किंबा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, 
जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा ब पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या नियम १६ च्या उप-नियम (३) अन्वये निहित केल्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी, भूमि 
अभिलेखाच्या अद्याबतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. आणि उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकार्‍यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप 
जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मुंबई शहर जिल्हा यास पदनिर्देशत करीत आहे. 














महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ १३ 








अनुसूची 
जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा मुंबई शहर 
अ.क्र. निभाग भूकर क्रमांक संपादनाखालील जमिनीचे क्षेत्र चो.मी 
(१) (२) (३) (४) 
g धाराबी ४९६ २८.०० 





सार्वजनिक प्रयोजन.- मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला रेल्वे प्रवासी बाहतुकीसाठी (५ बी ब ६ लाईन). 


मुंबई शहर, राजीव निवतकर, 


दिनांक १९ जानेवारी २०२१. जिल्हाधिकारी, 
मुंबई शहर. 


aw महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 
BY THE COLLECTOR OF MUMBAI CITY DISTRICT 


NOTIFICATION 


RIGHT To FaiR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT Act, 2013. 


No.C/ACQ/Mum.city/CR.4/LAQ/SR/2020 C.S.No.496 Dharavi Division.—Whereas the Government 
of Maharashtra vide Government Notification, Revenue and Forests Department. No.MIS 11/2014/C.R77/ 
A-2, dated the 19th January 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ”) issued in exercise of 
the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and 
Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) (hereinafter 
referred as “ Said Acquisition Act ”), had notified that in relation to acquisition of land in respect of a public 
purpose, as defined in clause (za) of section 3 of the said Act, in a District for an area not exceeding 500 
hectors, the collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government, for the purposes 
of the said Acquisition Act ; 


2. Whereas, It appears to the Collector of Mumbai City being appropriate Government in view of 
the said notification, that land more particularly described in Schedule appended hereto (hereinafter referred 
to as “ the said land ”), is needed or likely to be needed for the public purpose of CSMT-Kurla Rail Passenger 
Transportion, 5th and 6th Line (hereinafter referred to as “ the said public purpose ”), and therefore, it is 
hereby notified under provisions of sub-section (7) of section 11 of the said Act, that said land is likely to 
be needed for the said public purpose ; 


3. Whereas, the land under this project is being acquired for infrastructural facilities, this project is 
exempted from the application of provisions of chapters 2 and 3 ( from section 4 to 10 ) of the Said 
Acquisition Act, by section 10 (A) of Government of Maharashtra notification dated 26th April 2018; 


4. Whereas, Director, Railway Board, Ministry of Railways vide their Letter No. 2013/Proj./BB/5/4, 
dated 11th September 2014 has intimated that the Hon. President has sanctioned the joint project of 
Centre and State that is CSMT-Kurla Rail Passenger Transportion, 5th and 6th Line as a part of Mumbai 
Urban Transport Project II (MUTP II); 


5. Whereas, Deputy Chief Engineer, Central Railway Mumbai vide letter No. DR/DRG/5th & 6th 
lines/CSMT-CLA/Land, dated 29th December 2020 has informed that the Rehabilitation and Resettlement 
necessary due to the project of Central Railway is going to be co-ordinated by Mumbai Rail Vikas 
Corporation (MRVC) in consultation with Mumbai Metropolitan Region Develoment Authority (MMRDA) 
and MMRDA shall Rehabilitate & Resettle Project affected persons due to the project of CSMT-Kurla Rail 
Passengers Transportion, 5th and 6th Line as per the Rehabilitation & Resettlement Policy for Mumbai 
Urban Transportation Project (MUTP-R&R). The Policy of Rehabilitation & Resettlement for Mumbai 
Urban Transportation Project has been published by Housing and Special Assistance Department of 
Government of Maharashtra on 12th March 1997 and revised on 12th December 2000. The copy of the 
said Policy is available with the Deputy Chief Engineer(C)/DR, Central Railway. Deputy Collector (Land 
Acquisition), Mumbai City and MMRDA (Social Development Cell) for perusal; 


6. And whereas, the Collector, Mumbai City, is satisfied that the said land is needed for the said 
public purpose. 


7. Therefore, itis declared the as per sub-section (4) of section 11 of the said Act, that no person 
shall make any transaction of said land or part thereof or create any encumbrances on said land from the 
date of publication of this Notification till such time as the proceeding under chapter IV of the said Act are 
completed: Provided that, the Collector may, on the application made by the owner of the said land or part 
thereof exempt in special circumstances to be recorded in wirting, such owner from the operation of the 
above provision: further that, any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this 
provision shall not be made up by the Collector. It is further declared that according to sub-section (5) of 
section 11 of the said Act, the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of 
land records as prescribed by sub-rule (8) of rule 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency 
in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 ((hereinafter referred to 
as the said Rules); the Collector being the appropriate Government is pleased to designate Deputy Collector 
(Land Acquisition), Mumbai City to perform the functions of Collector under clause (g) of section 3 of said 
Act. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ 
Schedule 


Description of Land 


District Mumbai City 


Ru 








Sr. No. Division C.S.No. Area in Sq. Mtrs. 
(1) (2) (3) (4) 
1 Dharavi 496 28.00 





Public Purpose.— Acquisition for the purpose of CSMT-Kurla Rail Passengers Transportion, 5th 


and 6th Line. 
Mumbai City, RAJEEV NIVATKAR, 
Dated the 19th January 2021. Collector, 


Mumbai City. 


Rg महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ 


जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांजकडून 
अधिसूचना 


भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१९३. 


क्रमांक जि/भूसं/मु.श/प्र.क्र. ६/एलएक्यू/एसआर/ २०२१ भूकर क्र. १/६७८ धारावी विभाग.-- भूमिसंपादन, पुनर्वसन ब पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा निर्देश “ भूसंपादन कायदा ” असा 
करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ३ च्या खंड (ड) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा बापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, महसूल ब बन बिभाग क्र. संकोर्ण १९/ २०१४/प्र.क्र.७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेबारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे कौ, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्बजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 





२. ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या मुंबई शहर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला रेल्वे 
प्रवासी वाहतुकीसाठी (५ बी ब ६ बी लाईन) या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे बाटते आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) 
च्या तरतुदीन्बये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे. 


३. ज्याअर्थी, सदर भूसंपादन प्रस्तावातील मिळकत ही उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पायाभूत सुविधासाठी संपादन करण्यात येत असल्याने 
सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मधील कलम १० (क) अन्बये भूसंपादन कायद्यामधील प्रकरण क्रमांक २ ब 
३ मधील (कलम ४ ते १० मधील) तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे; 


४. ज्याअर्थी, केंद्र ब राज्य शासनाचा संयुक्‍त उपक्रम अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या महाराष्ट्र नागरी वाहतूक प्रकल्प (५11०-11) 
मध्ये मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला ५ बी ब ६ बी लाईनकरिता संचालकर,रेल्वे मंत्रालय, (रेल्वे बोर्ड) यांचे कडील शासन पत्र क्र. २०१३/७॥गं./ 
113/५/४, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१४ अन्बये मान्यता दिली आहे. 


५. ज्याअर्थी, उप मुख्य अभियंता, मध्य रेल्वे मुंबई यांचेकडील पत्र &. DR/DRG/Sth & 6th lines/CSMT-CLA/Land, 
दिनांक २९ डिसेंबर २०२० अन्बये कळविल्यानुसार मध्य रेल्वेकरेता आवश्यक असणारे पुनर्वसनाचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या 
सल्ल्यानुसार मुंबई रेल्वे बिकास महामंडळ, हाताळत आहे ब या भूसंपादनामुळे आवश्यक होणारे पुनर्बसन हे ]१&1२ ?०1०5 धोरण करारनाम्यानुसार 
मुंबई महानगर प्रदेश बिकास प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार आहे. मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्पाकरिता पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याचे धोरण 
गृहनिर्माण ब विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, दिनांक १२ मार्च १९९७ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आले असून दिनांक १२ डिसेंबर २००० रोजी धोरण 
दुरुस्त करण्यात आले आहे. सदर धोरणाची प्रत (१) उप मुख्य अभियंता, सी/डीआर, मध्य रेल्बे, मुंबई, (२) उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मुंबई 
शहर (३) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, (समाज विकास कक्ष) यांच्या कार्यालयात अवलोकनासाठी उपलब्ध आहे. 




















६. आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा यांची खात्री 
झाली आहे. 


७. त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे कौ, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यबाही पूर्ण होईल त्या कालाबधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथबा तिच्या भागाचा कोणताही व्यबहार करणार नाही किंबा उक्त जमिनीबर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथबा 
तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्याबर, जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्‍त तरतुदीच्या 
प्रवर्तनातून सूट देता येईल; परंतु आणखी असे कौ, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही 
हानीची किंबा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, 
जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा ब पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या नियम १६ च्या उप नियम (३) अन्वये निहित केल्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी, भूमि 
अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे आणि उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ च्या खंड (छ) अन्बये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप 
जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मुंबई शहर जिल्हा यास पदनिर्देशत करीत आहे. 














महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ १७ 








अनुसूची 
जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा मुंबई शहर 
अ.क्र. निभाग भूकर क्रमांक संपादनाखालील जमिनीचे क्षेत्र चौ.मी. 
(१) (२) (३) (४) 
९ धाराबी १/६७८ २६०.३४ 





सार्वजनिक प्रयोजन :- मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला रेल्वे प्रबासी वाहतुकीसाठी (५ बी ब ६ लाईन). 


मुंबई शहर, राजीव निवतकर, 
दिनांक १९ जानेवारी २०२१. जिल्हाधिकारी, 
मुंबई शहर. 


भाग एक (को.बि.पु.)--२ 


Re महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 
BY THE COLLECTOR OF MUMBAI CITY DISTRICT 


NOTIFICATION 


RiGgHt To FaiR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT 
Act, 2013. 


No.C/ACQ/Mum.city/CR.6/LAQ/SR/2020 C.S.No. 1/678 Dharavi Division.—Whereas the 
Government of Maharashtra vide Government Notification, Revenue and Forests Department. No.MIS 
11/2014/C.R77/A-2, dated the 19th January 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ”) issued 
in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 
2013) (hereinafter referred as “ Said Acquisition Act ”), had notified that in relation to acquisition of land in 
respect of a public purpose, as defined in clause (za) of section 3 of the said Act, in a District for an area 
not exceeding 500 hectors, the collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government, 
for the purposes of the said Acquisition Act ; 


2. Whereas, It appears to the Collector of Mumbai City being appropriate Government in view of 
the said notification, that land more particularly described in schedule appended hereto (hereinafter referred 
to as “ the said land ”), is needed or likely to be needed for the public purpose of CSMT-Kurla Rail Passenger 
Transportion, 5th and 6th Line (hereinafter referred to as “ the said public purpose ”), and therefore, it is 
hereby notified under provisions of sub-section (7) of section 11 of the said Act, that said land is likely to 
be needed for the said public purpose ; 


3. Whereas, the land under this project is being acquired for infrastructural facilities, this project is 
exempted from the application of provisions of chapters 2 and 3 ( from section 4 to 10 ) of the Said 
Acquisition Act, by section 10 (A) of Government of Maharashtra notification dated 26 April 2018; 


4. Whereas, Director, Railway Board, Ministry of Railways vide their letter No. 2013/Proj./BB/5/4, 
dated 11th September 2014 has intimated that the Hon. President has sanctioned the joint project of 
Centre and State that is CSMT-Kurla Rail Passenger Transportion, 5h and 6th Line as a part of Mumbai 
Urban Transport Project II (MUTP II); 


5. Whereas, Deputy Chief Engineer, Central Railway Mumbai vide letter No. DR/DRG/5th & 6th 
lines/CSMT-CLA/Land dated 29th December 2020 has informed that the Rehabilitation and Resettlement 
necessary due to the project of Central Railway is going to be co-ordinated by Mumbai Rail Vikas 
Corporation (MRVC) in consultation with Mumbai Metropolitan Region Develoment Authority (MMRDA) 
and MMRDA shall rehabilitate & resettle Project affected persons due to the project of CSMT-Kurla Rail 
Passengers Transportion, 5th and 6th Line as per the Rehabilitation & Ressetllement Policy for Mumbai 
Urban Transportation Project (MUTP-R&R). The Policy of Rehabilitation & Ressetllement for Mumbai 
Urban Transportation Project has been published by Housing and Special Assistance Department of 
Government of Maharashtra on 12th March 1997 and revised on 12th December 2000. The copy of the 
said Policy is available with the Deputy Chief Engineer(C)/DR, Central Railway. Deputy Collector (Land 
Acquisition), Mumbai City and MMRDA (Social Development Cell) for perusal; 


6. And whereas, the Collector, Mumbai City, is satisfied that the said land is needed for the said 
public purpose ; 


7. Therefore, itis declared the as per sub-section (4) of section 11 of the said Act, that no person 
shall make any transaction of said land or part thereof or create any encumbrances on said land from the 
date of publication of this Notification till such time as the proceeding under chapter IV of the said Act are 
completed: Provided that, the Collector may, on the application made by the owner of the said land or part 
thereof exempt in special circumstances to be recorded in wirting, such owner from the operation of the 
above provision further that, any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this 
provision shall not be made up by the Collector. It is further declared that according to sub section (5) of 
section 11 of the said Act, the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of 
land records as prescribed by sub-rule (8) of rule 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency 
in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 ((hereinafter referred to 
as the said Rules), The Collector being the appropriate Government is pleased to designate Deputy 
Collector (Land Acquisition), Mumbai City to perform the functions of Collector under clause (g) of section 
3 of said Act. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ 
Schedule 


Description of Land 


District Mumbai City 


8 








Sr. No. Division C.S.No. Area in Sq. Mtrs. 
(1) (2) (3) (4) 
1 Dharavi 1/678 260.34 





Public Purpose : Acquisition for the purpose of CSMT-Kurla Rail Passengers Transportion, 5th and 


6th Line. 
Mumbai City, RAJEEV NIVATKAR, 
Dated the 19th January 2021. Collector, 


Mumbai City. 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ 


जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांजकडून 
अधिसूचना 


भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१९३. 

क्रमांक जि/भूसं/मु.श/प्र.क्र.५/एलएक्‍्यू/एसआर/ २०२० भूकर क्र. ६७१ धारावी विभाग.-- भूमिसंपादन, पुनर्बसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा निर्देश “ भूसंपादन कायदा ” असा करण्यात 
आला आहे.) याच्या कलम ३ च्या खंड (ड) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा बापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना, महसूल वब वन निभाग क्र. संकोर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेबारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे कौ, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्बजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरेता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 








२. ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या मुंबई शहर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला रेल्वे 
प्रवासी बाहतुकीसाठी (५ बी ब ६ बी लाईन) या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आबश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे बाटते आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११९ च्या पोट-कलम (१) 
च्या तरतुदीन्बये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


३. ज्याअर्थी, सदर भूसंपादन प्रस्तावातील मिळकत ही उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पायाभूत सुविधासाठी संपादन करण्यात येत असल्याने 
सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मधील कलम १० (क) अन्बये भूसंपादन कायद्यामधील प्रकरण क्रमांक २ ब 
३ मधील (कलम ४ ते १० मधील) तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे ; 


४. ज्याअर्थी, केंद्र ब राज्य शासनाचा संयुक्‍त उपक्रम अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या महाराष्ट्र नागरी बाहतूक प्रकल्प (१॥[]०-11) 
मध्ये मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला ५ बी ब ६ बी लाईनकरिता संचालक,रेल्वे मंत्रालय, (रेल्वे बोर्ड) यांचेकडील शासन पत्र क्र. २०१३/७॥०./ 
313/५/४, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ अन्वये मान्यता दिली आहे ; 


५. ज्याअर्थी, उप मुख्य अभियंता, मध्य रेल्वे मुंबई यांचेकडील पत्र &. DR/DRG/Sth & 6th lines/CSMT, CLA/Land, 
दिनांक २९ डिसेबर २०२० अन्बये कळविल्यानुसार मध्य रेल्वेकरेता आवश्यक असणारे पुनर्वसनाचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या 
सल्ल्यानुसार मुंबई रेल्वे बिकास महामंडळ, हाताळत आहे ब या भूसंपादनामुळे आवश्यक होणारे पुनर्वसन हे ]१&1]२ 10०11८ धोरण करारनाम्यानुसार 
मुंबई महानगर प्रदेश बिकास प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार आहे. मुंबई शहरी परिबहन प्रकल्पाकरिता पुनर्वसन ब पुनर्स्थापना करण्याचे धोरण 
गृहनिर्माण ब विशेष सहाय्य बिभाग, मंत्रालय, दिनांक १२ मार्च १९९७ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आले असून दिनांक १२ डिसेंबर २००० रोजी धोरण 
दुरुस्त करण्यात आले आहे. सदर धोरणाची प्रत (१) उप मुख्य अभियंता, सी/डीआर, मध्य रेल्वे, मुंबई, (२) उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मुंबई 
शहर (३) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, (समाज विकास कक्ष) यांच्या कार्यालयात अवलोकनासाठी उपलब्ध आहे ; 














६. आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा यांची खात्री 
झाली आहे ; 


७. त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे को, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११९ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथबा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा 
तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्याबर, जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्‍त तरतुदीच्या 
प्रवर्तनातून सूट देता येईल; परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही 
हानीची किंबा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, 
जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा ब पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे 
ज्यांचा निर्दश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या नियम १६ च्या उपनियम (३) अन्बये विहित केल्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी, भूमि 
अभिलेखाच्या अद्याबतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. आणि उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकार्‍यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप 
जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मुंबई शहर जिल्हा यास पदनिर्देशत करीत आहे. 














महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ २१ 








अनुसूची 
जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा मुंबई शहर 
अ.क्र. विभाग भूकर क्रमांक संपादनाखालील जमिनीचे क्षेत्र चो.मी 
(१) (२) (३) (४) 
१ धारावी ६७१ 2003,00 





सार्वजनिक प्रयोजन :- मुंबई सी.एस.एम.टी. ते कुर्ला रेल्वे प्रवासी वाहतुकीसाठी (५ बी ब ६ लाईन) 


मुंबई शहर, राजीव निवतकर, 
दिनांक १९ जानेवारी २०२१. जिल्हाधिकारी, 
मुंबई शहर. 


भाग एक (को.बि.पु.)--४ 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ 
BY THE COLLECTOR OF MUMBAI CITY DISTRICT 


NOTIFICATION 


RiGgHt To FaiR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT 
Act, 2013. 


No.C/ACQ/Mum.city/CR.5/LAQ/SR/2020 C.S.No. 671 Dharavi Division.—Whereas, the Government 
of Maharashtra vide Government Notification, Revenue and Forests Department, No.MIS 11/2014/C.R77/ 
A-2, dated the 19th January 2015 (hereinafter referred to as “ the said notification ”) issued in exercise of 
the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and 
Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) (hereinafter 
referred as “ Said Acquisition Act ”), had notified that in relation to acquisition of land in respect of a public 
purpose, as defined in clause (za) of section 3 of the said Act, in a District for an area not exceeding 500 
hectors, the collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government, for the purposes 
of the said Acquisition Act ; 


2. Whereas, It appears to the Collector of Mumbai City being appropriate Government in view of 
the said notification, that land more particularly described in schedule appended hereto (hereinafter referred 
to as “ the said land ”), is needed or likely to be needed for the public purpose of CSMT-Kurla Rail Passenger 
Transportion, 5th and 6th Line (hereinafter referred to as “ the said public purpose ”), and therefore, it is 
hereby notified under provisions of sub-section (7) of section 11 of the said Act, that said land is likely to 
be needed for the said public purpose ; 


3. Whereas, the land under this project is being acquired for infrastructural facilities, this project is 
exempted from the application of provisions of chapters 2 and 3 ( from section 4 to 10 ) of the Said 
Acquisition Act, by section 10 (A) of Government of Maharashtra notification dated 26th April, 2018 ; 


4. Whereas, Director, Railway Board, Ministry of Railways vide their letter No. 2013/Proj./BB/5/4, 
dated 11th September 2014 has intimated that the Hon. President has sanctioned the joint project of 
Centre and State that is CSMT-Kurla Rail Passenger Transportion, 5th and 6th Line as a part of Mumbai 
Urban Transport Project II (MUTP Il) ; 


5. Whereas, Deputy Chief Engineer, Central Railway Mumbai vide letter No. DR/DRG/5th & 6th 
lines/CSMT-CLA/Land, dated 29th December 2020 has informed that the Rehabilitation and Resettlement 
necessary due to the project of Central Railway is going to be co-ordinated by Mumbai Rail Vikas 
Corporation (MRVC) in consultation with Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) 
and MMRDA shall rehabilitate & resettle Project affected persons due to the project of CSMT-Kurla Rail 
Passengers Transportion, 5th and 6th Line as per the Rehabilitation & Resettlement Policy for Mumbai 
Urban Transportation Project (MUTP-R&R). The Policy of Rehabilitation & Resettlement for Mumbai 
Urban Transportation Project has been published by Housing and Special Assistance Department of 
Government of Maharashtra on 12th March 1997 and revised on 12th December 2000. The copy of the 
said Policy is available with the Deputy Chief Engineer(C)/DR, Central Railway, Deputy Collector (Land 
Acquisition), Mumbai City and MMRDA (Social Development Cell) for perusal ; 


6. And whereas, the Collector, Mumbai City, is satisfied that the said land is needed for the said 
public purpose. 


7. Therefore, itis declared the as per sub-section (4) of section 11 of the said Act, that no person 
shall make any transaction of said land or part thereof or create any encumbrances on said land from the 
date of publication of this Notification till such time as the proceeding under chapter IV of the said Act are 
completed: Provided that, the Collector may, on the application made by the owner of the said land or part 
thereof exempt in special circumstances to be recorded in wirting, such owner from the operation of the 
above provision: further that, any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this 
provision shall not be made up by the Collector. It is further declared that according to sub-section (5) of 
section 11 of the said Act, the Collector is going to undertake and complete the exercise of updating of 
land records as prescribed by sub-rule (8) of rule 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency 
in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 (hereinafter referred to 
as the said Rules); the Collector being the appropriate Government is pleased to designate Deputy Collector 
(Land Acquisition), Mumbai City to perform the functions of Collector under clause (g) of section 3 of said 
Act. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ 
Schedule 


Description of Land 


District Mumbai City 


RR 








Sr. No. Division C.S.No. Area in Sq. Mtrs. 
(1) (2) (3) (4) 
1 Dharavi 671 2003.00 





Public Purpose : Acquisition for the purpose of CSMT-Kurla Rail Passengers Transportion, 5th and 


6th Line 
Mumbai City, RAJEEV NIVATKAR, 
Dated the 19th January 2021. Collector, 


Mumbai City. 


भाग एक (को.नि.पु.)--४अ 


rw महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी विभाग, मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यू-डी/एचएसजी/(टीसी)/१००४४/ 
सन २०२०/७२९.-- उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी बिभाग, 
मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, दि रिहेंबीलीटेशन भास्कर 
स्मृती को-ऑप. हौसिंग सोसा. लि., सी. एस. नं. १२३४, १२३५ 
ऑफ गिरगांव डिव्हीजन, ग्रँट रोड, लो लेबल, नाना चोक, 
मुंबई ४०० ००७, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ 
चा महा. २४) याच्या कलम ९ (९) अन्बये नोंदविण्यात आली आहे 
ब उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्बये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण सहकारी संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डॉ. अविनाश ए. भागवत, 
मुंबई, उप निबंधक, 
दिनांक ४ डिसेंबर २०२०. सहकारी संस्था, डी बिभाग, मुंबई. 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/संस्था नोंदणी/२०२०/७०७.--या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते कौ, श्रीमंत शिवरामराजे भोसले, 
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिरशिंगे, ता. सावंतवाडी, 
जि. सिंधुदुर्ग, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
(१९६१ चा महा. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र. एस.डी.जी./ 
एस.डब्ल्यूडी./ओ.जी.आर./ओ./४९८/सन २०२०, दिनांक १८ डिसेंबर 
२०२० रोजी नोंदबिणेत आली आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२(१) अन्वये वब महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्बये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ कृषि संस्था ” असे असून उप बरगीकरण “ इतर कृषि 
संस्था ” असे आहे. 


कृ. रा. धुळप, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था (दुग्ध), 
सिंधुदुर्ग. 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक १८ डिसेंबर २०२०. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कुडाळ यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक सनिकु/ अ/सुख समृद्धी गृह/नोंदणी/२०२०/१६४१.---या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते को, सुख समृद्धी बिहार सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., पणदुर, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग, संस्था 
नोंदणी क्र. एस.डी.जी./केडीएल./एचएसजी/टीसी/५५७/२०२०, दिनांक 
३० डिर्सेबर २०२० ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
(१९६१ चा महा. २४) मधील कलम ९(१) अन्बये नोंदण्यात 
आलेली आहे. 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) ५(ब) अन्बये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


कृ. रा. धुळप, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. 


कुडाळ, 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२०. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी विभाग, मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूपी/एचएसजी/(टीसी)/२८६७/२०-२१.-- 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी बिभाग, मुंबई, याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे को, कोटेचा हाईट्स को-ऑप. होसिंग सोसायटी लिमिटेड, 
सीटीएस नं. ३०७/१२०, ऑफ व्हिलेज बळनाई, साईबाबा पार्क, 
एव्हर शाईन नगर, मालाड (पश्‍चिम), मुंबई ४०० ०६४, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) 
याच्या कलम ९ (१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्बये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डॉ. महेश साळुंकेपाटील, 
मुंबई, उप निबंधक, 
दिनांक २१ डिर्सेबर २०२०. सहकारी संस्था, पी विभाग, 
मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ २५ 


उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई पश्‍चिम उपनगरे, मुंबई 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक उर्पनि/ससं/मुंमं/नोंदणी/७११३/२०१९.-- याद्वारे अधिसुचित 
करण्यात येते की, चारकोप भैरब को-ऑप. होसिंग सोसा. लि., प्लॉट 
नं.सीडी-८१०, आरएससी-५, सेक्टर ८, सर्व नं. ४१, कांदिवली 
(पश्‍चिम) मुंबई-६७, एमयुएम/एमएचएडीए/एचएसजी/टीसी/१३४८९/ 
२०१९-२०२०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
(सन १९६१ च्या अधिनियम क्रमांक २४) यांचा कलम ९(१) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे. ब उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


बजरंग जाधव, 
मुंबई, उपनिबंधक, 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१९. सहकारी संस्था, मुंबई पश्‍चिम उपनगरे, 
मुबई गृहनिर्माण ब क्षेत्रविकास मंडळ, 
म्हाडा, मुंबई. 


सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पुर्व ब पश्‍चिम उपनगरे) 
झोपुप्रा, मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा/सहनि/ अ-१/ 9३१५/()0/0७॥/853/सन 
२०२१.-- सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पुर्ब ब पश्‍चिम उपनगरे), 
झोपडपट्टी पुनर्बसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजुर केलेल्या उपनिधिची 
प्रत ब नोंदणी प्रमाणपत्र पर्ल रेसिडेन्सी, ए-विंग सहकारी गृहनिर्माम 
संस्था मर्यादित, सीटीएस नं. ८०८ (पार्ट), ८१७ (पार्ट) व्हिलेज 
आंबिवली, जे.पी.रोड, अंधेरी (प.), मुंबई ४०० ०५३ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम 
क्रमांक २४) कलम ९(१५) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ 
एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१३०८८/सन २०२१, दिनांक ७ 
जानेवारी २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली ब उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १० 
(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप बर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मोहम्मद अ. आरिफ, 
मुंबई, सहनिबंधक, 
दिनांक ७ जानेवारी २०२१. सहकारी संस्था, 
(पुर्ब ब पश्‍चिम उपनगरे), 
झो.पु.प्रा., मुबई. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूणरल/एचएसजी/(टीसी)/ ४५ ४१/२०२०- 
२१/सन २०२०.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था पनवेल, ता. 
पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसुचीत करीत आहे कौ, लेक व्ह्यू 
रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सव्हे नं.८१, हिस्सा नं.१, 
चिखले, ता. पनवेल, जि. रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ 
पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/४५४१/२०२०-२१/सन २०२०, दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०२० ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० (१९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) 
आणि कलम १५४(ब)(२) अन्वये नोंदण्यात आली असुन उपरिनिदिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे. 


बा. ना. वाघमारे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 
पनवेल, ता. पनवेल. 


पनवेल, 
दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२०. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/ ४४४९/२०२०- 
२१/सन २०२०.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था पनवेल, ता. 
पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसुचीत करीत आहे की, राम सागर 
कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., घर क्र.८११, कोपरा- 
खारघर, सेक्टर-१०, खारघर, नवी मुंबई नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ 
पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/ ४४४९/२०२०-२०२१/सन २०२०, 
दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४) च्या 
कलम ९(१) आणि कलम १५४(ब)(२) अन्बये नोंदण्यात आली 
असुन उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


बालाजी वाघमारे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 
पनवेल, ता. पनवेल. 


पनवेल, 
दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२०. 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूरल/एचएसजी/(टीसी)/ ४५४२/२०२०- 
२१/सन २०२०.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे कि, निळकंठ 
विहार सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं. १९५/२, १९६/०, 
१९७/०, २००/०, २०१/१, ञिच्‌बे, ता. पनगेल, 
जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूरल/एच.एस.जी/(टिसी)/ 
४५४२/२०२०-२१/सन २०२०, दिनांक १ डिसेंबर २०२० ने ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) 
च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब) (२) अन्वये नोंदण्यात 
आली असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


बा. ना. वाघमारे, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल. 


पनवेल, 
दिनांक १ डिसेंबर २०२०. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड 
यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ ओबीजी/एचएसजी(टीसी)/ ४४७६/२०२०.-- 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड जाहीर करतात 
कौ, ओमकार रेसिर्डेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, विद्यानगर 
(पूर्व), चेंढरे (सर्व्हे नं. २२/० पैकी प्लॉट नं. २४, २५, २६, २७, 
बॉर्ड नं. ३), ता. अलिबाग, जि. रायगड, ही संस्था, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) मधील 
कलम ९(१) अन्बये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२(१) stares महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्र. १०(१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


अशोक धों. मोरे, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड. 


रायगड, 
दिनांक ३ डिसेंबर २०२०. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी 
यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी (आरजेआर)/ अजीआर/(ओ)/१४९०/(सी)/ 
२०-२१/सन २०२०.--या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते कौ, 
समता मागासवगीय कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्या., मिळद, 
तालुका राजापूर, जि. रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६०, १९६१ मधील नियम, १०(१) अन्बये संस्थेचे 
वगीकरण “ कृषी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” 
आहे. 


सुधीर कांबळे, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था (दुग्ध), रत्नागिरी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक १४ डिसेंबर २०२०. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुरबाड, ता. मुरबाड, 
जि. ठाणे यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक सनिमु/वि-३/संस्था नोंदणी/ अधिसूचना/१६९/२०-२१.--- 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुरबाड यांचेद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते को, लक्ष्मीनारायण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्या., मु. मोरगाब, पो. मोरोशी, ता. मुरबाड, जि. ठाणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९(१) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक टीएनए/एमबीडी/ 
आरएसआर/(सीआर)/१२२९/२०२०/२०२१/सन २०२१, दिनांक १५ 
जानेबारी २०२१ असा आहे. तसेच उक्त अधिनियमातील कलम 
१२(१) ब त्याखालील नियम १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ साधन संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ कर्ज देणाऱ्या 
साधन संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


सदरची अधिसूचना आज दिनांक १५ जानेवारी २०२१ रोजी काढण्यात 
येत आहे 


दिपक माडवी, 
ठाणे, सहायक निबंधक, 
दिनांक १५ जानेबारी २०२१. सहकारी संस्था, मुरबाड, 
जि. ठाणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुबारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके ९१९४२ २७ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड 
यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ ओबीजी /एचएसजी(टीसी)/ ४४७७/ २०२०.-- 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड जाहीर करतात 
की, समृद्धी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, अलिबाग एस.टी. 
स्टॅन्डनबळ, (सीटी सर्व्हे नं. ५१७, ५१८/१, ५१८ अ, बी, सी, 
५१४ अ, बी, ५१९ ब ५१९के), ता. अलिबाग, जि. रायगड, हो 
संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. 
२४) मधील कलम ९(१) अन्बये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२(१) अन्नये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्र. १०(१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


अशोक धों. मोरे, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड. 


रायगड, 
दिनांक ४ डिसेंबर २०२०. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड 
यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ ओबीजी /एचएसजी(टीसी)/ ४४७८/ २०२०.-- 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड जाहीर करतात 
कौ, ट्रॅकनिल कोस्ट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, नागांब 
[गट नं. २०६० (पार्ट) जुना सर्व्हे नं. १५५/८], ता. अलिबाग, 
जि. रायगड, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
(१९६१ चा महा. २४) मधील कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२(१) अन्नये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्र. १०(१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


श्रीकांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड. 


रायगड, 
दिनांक १८ डिसेंबर २०२०. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड 
यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ ओबीजी /एचएसजी(टीसी)/ ४४७९/ २०२०.-- 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड जाहीर करतात 
को, श्रीकृपा अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, गोंधळपाडा 
(गाबदेबी मंदिराजबळ), पो. बेश्वी, ता. अलिबाग, जि. रायगड ही 
संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. 
२४) मधील कलम ९(१) अन्बये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्र. १०(१) अन्बये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


श्रीकांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड. 


रायगड, 
दिनांक २२ डिसेंबर २०२०. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड 
यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ अबीजी /एचएसजी(टीसी)/ ४४७३/ २०२०.--- 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड जाहीर करतात 
की, श्री बिनायक सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, गोंधळपाडा, 
बेश्वी, (मारुती सुझुको शोरुम समोर), ता. अलिबाग, जि. रायगड 
ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा 
महा. २४) मधील कलम ९(१) अन्बये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्र. १०(१) अन्बये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


अशोक धों. मोरे, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड. 


रायगड, 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०२७. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


